संदर्भ: 


शासन शुध्दीपत्रक: 


१. 


महाराष्ट्र शासन 


सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस, 
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य 
देण्याबाबतच्या योजनेच्या प्रचार व 
प्रसिध्दीविषयक माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-०७ ऑक्टोंबर, २०२४ 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.३ 


कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकित दि. २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय 


“सन २०२४-२५ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबिवण्यासाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना 


कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विषयांकित 
देयके संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर करण्यात यावीत.” 


ऐवजी 


“सन २०२४-२५ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबिवण्यासाठी उपसचिव (कृषी) यांना कार्यक्रमाचे 


कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच अवर सचिव (कृषी) यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधीकृत करण्यात येत असून त्याअनुषंगाने विषयांकित देयके उपसचिव (कृषी) 
यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर करण्यात यावीत.” 


असे वाचावे. 
२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील विवरणपत्र “अ” येथे 
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता योजनेच्या प्रचार व 
प्रसिद्धीविषयक माध्यम आराखडा 
अ.क्र. | माध्यम स्वरुप तपशील DVAP दर नग एकूण अंदाजीत = | जीएसटी एकूण अंदाजीत 
(प्रती नग) रक्‍कम रक्‍्कम(सर्व करांसहीत) 
i निर्मिती साहित्य माहितीपट | ४ ते १५ ९,७५ |_। ९७,५०,००० १७,५५,००० १,१५,०५,००० 
(Production of मिनिटापर्यंत 
Creative) निर्मिती 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४-अओ 


ऐवजी 


सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता योजनेच्या प्रचार व 


प्रसिद्धीविषयक माध्यम आराखडा 
अक्र. 1. | स्वरुप तपशील DVAP GX | नग एकूण जीएसटी एकूण अंदाजीत 
(प्रती नग) अंदाजीत रक्कमसर्व) 
रक्‍कम (करांसहीत 
iz निर्मिती साहित्य | माहितीपट ४ ते १५ मिनिटापर्यंत | ९,७५,००० गि ९७,५०,००० १७,५५,००० | १,१५,०५,००० 
(Production of निर्मिती 
Creative) 
असे वाचावे 
३. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णयातील विवरणपत्र “अ” येथे 
समाज माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी (समाज माध्यम शाखा) 
अ.क्र णि णं तपशील DVAP दर | नग एकूण अंदाजीत | जीएसटी एकूण अंदाजीत 
(प्रती नग) रक्‍कम रक्कमसर्व) 
(करांसहीत 
३ व्हाटसअंपटद्वारे । CBC शासन निर्णय दिनांक नमूद १५ 2,94,00,000 | ३८,७०,००० | २,५३,७०,००० 
प्रसिद्धी (DAVP) 23.99.2023 मधील अंदाजित दिवस 
दर आणि । संस्थांच्या सुचीमधीळ | रकमेच्या 
विहित ई- | संस्थांमार्फत विहीत मर्यादेत 
निविदा कार्यपद्धतीचे अवलंब 
प्रक्रियेद्वारे | करुन प्रसिद्धी करणे 
शक्‍य होईल. 
ऐवजी 
समाज माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी (समाज माध्यम शाखा) 
अ.क्र | r | तपशील DVAP दर | नग एकूण अंदाजीत | जीएसटी एकूण अंदाजीत 
(प्रती नग) रक्‍कम YEA ) 
(करांसहीत 
३ मराठी बल्क | CBC शासन निर्णय दिनांक नमूद १५ 2,94,00,000 | ३८,७०,००० | २,५३,७०,००० 
एसएमएस (DAVP) दर | २३.११.२०२३ मधील अंदाजित दिवस 
द्वारे आणि विहित | संस्थांच्या सुचीमधीळ  । रकमेच्या 
ई-निविदा । संस्थांमार्फत विहीत मर्यादेत 
प्रक्रियेद्वारे | कार्यपद्धतीचे अवलंब 
करुन प्रसिद्धी करणे 
शक्‍य होईल. 
असे वाचावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४-अओ 


३. सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००८११५२३३६७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VAISHALI 


MACHHINDRANATH 
TAMBE 


(वैशाली तांबे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१२. सहाय्यक संचालक (१-लेखा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
१४. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई 
१५. महालेखापाल - 9/2 (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८. निवड नस्ती (कार्यासन-४ ओ) 


oc £0 AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


